महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप्र १२१४/प्र.क्र.१२७/चौदा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १०.१२.२०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. आदेशा क्र.असप्र-१२१४/प्र.क्र.१२७/चौदा, दि.२०.१२.२०१६ 


आदेश 
श्री.र.फ्रा.डिसोझा, अवर सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन 


आदेशान्वये मा.राज्यपाळांचे सचिव कार्यालयातील अवर सचिव (प्रशासन) या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदर प्रतिनियुक्‍तीची मुदत दि.३१/१२/२०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


२. 


आता या आदेशान्वये श्री.र.फ्रा.डिसोझा, अवर सचिव यांच्या मा.राज्यपाळांचे सचिव कार्यालयातील अवर 


सचिव (प्रशासन) या पदावरील प्रतिनियुक्‍्तीस दि.०१.०१.२०१९ पासून पुढे १ वर्ष २ महिने म्हणजेच 
दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


ae 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१०१८१७५२२७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ढ Digitally signed by Gaj Bhimrao Gi 
Gajanan Mars 
ou=G | ration Department, 
क ICode=400032, ‘Maharasht 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a 
B h | mM fa 0 8021798a5cled41ada8a72725a47b4f0, 
INumber=54b1 1b 1ccbdc577d7 1dce3b313 
3fefSdc2ad659e360F7 3b682d6b6fccb8aecf, 
hi 
Gurav Date: 2018.12.10 18:21:49 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 
. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 


४. अ.मु.स./प्र.स./ सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई 


. मा.राज्यपालांचे सचिव, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सचिव कार्यालय, राजभवन, वाळकेश्वर रोड, मलबार 


हिल, मुंबई - ४०० ०३५ 


. सह /उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२०अ), नवीन प्रशासकीय इमारत 


मंत्रालयासमोर, मुंबई 
सह /उप सचिव (आस्थापना), महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सचिव कार्यालय, राजभवन, वाळकेश्वर रोड 
मलबार हिल, मुंबई - ४०० ०३५ 


. श्री.र.फ्रा.डिसोझा, अवर सचिव, अवर सचिव (प्रशासन), महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे सचिव कार्यालय 


राजभवन, वाळकेश्वर रोड, मलबार हिल, मुंबई - ४०० ०३५ 


. निवड नस्ती/का.१४. 


